महाराष्ट्र शासन 


सामान्य प्रशासन विभाग, 
मंत्रालय विस्तार इमारत, 
दूरध्वनी क्र .०२२-२२०२५३३३ हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
Email ID : vitthal.phansekar@nic.in मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 
क्रमांक : अंडाका १९२१/प्र.क्र. १५/१६-अ दिनांक : २२ फेब्रुवारी २०२१ 
प्रति, 
सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव /सचिव, 
सर्व मंत्रालयीन विभाग, 


मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 


विषय :- पदवीधर/पदविकाधारक अंडाकालीन उमेदवारांना झासन सेवेत नेमणूकीबाबत.. 
संदर्भ :- १) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. पअंक १००९/प्र.क्र.२००/२००९/१६ 
अ, दि.२७.१०.२००९ 
२) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. अशंका १९१८/प्र.क्र.१०७/१६ अ, 
दि.०२.०१.२०१९ 
३) कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग यांचे शासन परिपत्रक क्र. कौविऊ 
२०१८/ प्र.क्र.५४ (भाग ३)/ रोस्वरो-१, दि.२.३.२००९ 
४) वित्त विभाग यांचे शासन परिपत्रक क्र. संकीर्ण २०२०/प्र.क्र.२४/ २०/आ.पु.क, 
दिनांक ३०.९.२०२० 
महोदय, 
राज्यातील पदवीधर/पदविकाधारक उमेदवारांच्या मागील २० वर्षापासून प्रलंबित प्रश्न निकाली 
काढण्याकरीता शासन कायम प्रयत्नशील आहे. दि.१८.१.२००१ पर्यंत शासकीय कार्यालयात मानधनावर 
काम केलेल्या पदवीधर/पदविकाधारक seis उमेदवारांना शासन सेवेत सामावून घेण्याच्या उद्देशाने 
संदर्भ क्र.१ अन्वये शासकीय/निमशासकीय सेवेतील महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील गट क 
पदावरील सरळसेवेने करावयाच्या नियुकक्‍्त्यांसाठी १०% समांतर आरक्षण देण्यात आले. तसेच संदर्भ क्र.२ 
अन्वये पदवीधर अंशकालीन उमेदवारांना शासकीय सेवेत नोकरीसाठी वयोमर्यादा ५५ वर्षे इतकी करण्यात 
आली आहे. संदर्भ क्र.३ व ४ अन्वये पदवीधर/पदविकाधारक उमेदवारांना बाह्ययंत्रणेद्वारे नियुक्त्यांमध्ये 
वैयक्तिकरित्या प्राधान्याने नेमणूक देण्याबाबत कार्यपध्दती व मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आल्या 
आहेत. 


तथापि शासनास असे निदर्शानास आले आहे की, उक्त संदर्भाधिन आदेशाचे पालन होत नसल्याने 
प्रभावी अंमलबजावणी होत नाही. त्यामुळे पदवीधर/पदविकाधारक उमेदवारांच्या नेमणूकांचे प्रश्न निकाली 
निघत नाही. यास्तव सर्व प्रशासकीय विभागांनी त्यांच्या अधिपत्याखालील शासकीय / निमशासकीय सेवा, 
मंडळे/महामंडळे, नगरपाळिका/महानगरपालिका, जिल्हा परिषदा, शासकीय अनुदान प्राप्त संस्था आणि 
ज्यांना मार्गदर्शक आदेशा देण्याचा अधिकार शासनाला आहे, अशी इतर सर्व प्राधिकरणे, सेवा व संस्था यांना 
आवड्यक त्या सूचना निर्गमित कराव्यात. 


शासन पत्र क्रमांकः SATHT १९२१/प्र.क्र. १५/१६-अ 


सदर झासन पत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात येत असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२१०२२२१५५५२७६२०७ असा आहे. हे शासन पत्र डिजिटल 
स्वाक्षरीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


आपला, 
Digitally signed by TIKARAM WAMAN KARPATE 
गृ | KA R A M WA M A N DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=GENERAL 
ADMINISTRATION DEPARTMENT, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


KA R Pp AT E 2.5.4.20=c97a9d6b23¢34fddbfesf6r61 89c08328de56af131faf7 
d6c0a149c3a4cf1436, cn=TIKARAM WAMAN KARPATE 
Date: 2021.02.22 16:00:28 +05'30' 
(टि.वा. करपते) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
निवडनस्ती ( कार्यासन १६-आ), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


